सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल 


अपील क्र.४१५-४१६/२०१२ मध्ये महाराष्ट्र 


शासनातर्फे विशोष समुपदेशी म्हणून नियुक्‍त 


करण्यात आलेल्या अँड.श्री. sore निकम यांना 


व्यावसायिक फी मंजूर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२०/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ५ फेब्रुवारी, २०१३ 
संदर्भ :- 
१) विधी व न्याय विभागाचे क्र.२२७/८७/क्रिमजन/१२/अ शाखा, दि.२५.०७.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय-- 
दा.नौ. नगर पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.१४४/१९९५ (अबू सालेम केस) मधून उद्भवलेले सर्वोच्च 


न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल अपील क्र.४१५-४१६/२०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 


वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड.श्री. उज्वल निकम यांच्या विशोष समुपदेश्ी म्हणून सेवा 


उपलब्ध करून घेण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २५.७.२०१२ 


च्या पत्रान्वये श्री.एस.व्ही.खर्ड, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र 


सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली यांना विनंती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत 


प्रकरणी काम पाहण्यासाठी अँड.श्री. sores निकम यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२०/पोल-१० 


अ.क्र विशेष सरकारी अभियोक्त्यांना मंजूर विशेष सरकारी अभियोक्त्यांना मंजूर 
करण्यात आलेली फी करण्यात आलेली फी 
१ प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू.५०,०००/- 
२ चर्चा व विचारविनिमय फी (प्रति तास) रू.१०,०००/- 
३ प्रवास खर्च बिझनेस corr विमान प्रवास 
४ लॉजिंग व बोडिंग फी (प्रत्यक्षाप्रमाणे) महाराष्ट्र सदन येथील व्हीआयपी सूट 


(मंत्री कक्ष) 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 
नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वळ निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण व 
दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


Surya त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- २४/१३/व्यय-७, दिनांक 


१०.०१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२०/पोल-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०२०५१६२४१६३०२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 
Vi H k Vishnu Dapake 
I] ay U aa ar DN: CN = Vijaykumar Vishnu 
Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
1 O = GOVERNMENT OF 
Vi 5 h al U MAHARASHTRA, OU = Home 
Reason: | am the author of this 
document 


Dapake Date: 2013.03.06 16:16:00 


+05'30' 


(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 


२. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई 


४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. श्री.एस.व्ही.खर्डे, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, 
कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 


७. अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी, बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 


८. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.सामान्य प्रशासन विभाग (२०ओ), मंत्रालय, मुंबई. 


११.निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


